बोर्ली पंचतन,ता.श्रीवर्धन, जि.रायगड या 
गावाच्या हद्दीतील रॉयल मैदानावर क्रीडा 
सूविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- क्रीडासू-१४२४/प्र.क्र. ६७/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक. १४ मार्च, २०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०११/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे- 
१, दि.१४ जून,२०१२ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२६०/क्रीयुसे-१, 
दि.०१ मार्च,२०१४ 
3) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/बोर्लीपरॉमे/ 
२०२३-२४ /का-९/५५४६,दि.२२.०२.२०२४ 
४) शासन निर्णय क्रमांक- क्रीडासू-१४२४/प्र.क्र. ६७/क्रीयुसे-१ दि.१२ मार्च २०२३ 


शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त विषयांबाबत संदर्भ क्र.४ येथील दि.१२मार्च२०२४ शासन निर्णयातील खालील परिच्छेद.. 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेतंर्गत बोर्ली पंचतन, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
या गावच्या हद्दीतील रॉयल मैदानावर क्रीडा सुविधा तयार करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून याव्दारे तत्वत: 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


ऐवजी पुढीलप्रमाणे परिच्छेद वाचावा. 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेतंर्गत बोर्ली पंचतन, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
या गावच्या हद्दीतील रॉयल मैदानावर क्रीडा सुविधा तयार करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून रू.५०.००लक्ष 
पर्यंतच्या खर्चास याव्दारे तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भ क्र.४ येथील दि.१२मार्चर०२४ झासन निर्णयातील उर्वरित आदेश तसेच राहतील. 


2: सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१११५०३५६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RANSING १1-10 aaa 


2.5.4.20=9651a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e9186e40ed4bd4f 
100032, st=Maharasht 


९९6, ७ ashtra, 
i '8BC14804BABDC24C7FD3 1 BA9FBF63804F499D4335774 


ANANDRAO DERE. 5-0 


Date: 2024.03.14 11:59:09 


(रणसिंग SF) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीडासू-१४२४/प्र.क्र. ६७/क्रीयुसे-१ 


३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, 

५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

७. मा.अध्यक्ष,विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

९. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

१०. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

११. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१२. अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१३. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१४. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६. विभागीय उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालयामार्फत) 

१७. जिल्हा क्रीडा अधिकारी,रायगड (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 

१९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७१) मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


